उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
प्रशासन अधिकारी (गट-अ) या पदाच्या सन 
२०२१ मधील बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.११३/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२१ 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले २००६ पासून 
अंमलात आले आहे. सदरअधिनियमातीलळ कलम ४(४) (दोन) व ४(५) मधील तरतूदींनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या WGA लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व 
मान्यतेने खालील तक्‍्त्यास नमूद अधिकाऱ्याची विनंतीवरून बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ 
क्रमांक-४ मध्ये दर्शाविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे पदनांम सध्या कार्यरत बदलीचे ठिकाण | अभिप्राय 
क्र. नाव असलेले कार्यालय 
i श्रीम. ज्ञानदा । प्रशासन विभागीय विभागीय विनंती 
कदम अधिकारी सहसंचालक, उच्च | सहसंचालक, 
शिक्षण, नांदेड विभाग, | उच्च शिक्षण, 
ae कोकण विभाग, 
पनवेल 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. तसेच विनंतीवरून बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय 
राहणार नाही. 


३. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे 
बदली झालेले अधिकारी विहीत कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होतील, 
याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर कारावा. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ४७५५/.॥0॥859॥[॥9.90५0.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०८३०१३००३६११०८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR = 


(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.११३/मशि-१ 


सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 

३. सर्व प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालये/संस्था 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई 
५. उप जिल्हाधिकारी यांची कार्यालये 
संबंधित प्रशासन अधिकारी यांना संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे व संबंधीत विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांच्या मार्फत 

७. निवड नस्ती. 
प्रत :- १. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 


२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
3. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 


